पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम, +2 स्तरावरील व्दिलक्षी 
तसेच उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या नवीन 
संस्था व अधिकच्या तुकडयांना कायमस्वरुपी विना 
अनुदानित तत्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम .सुरु 
करण्यांस परवानगी देण्यासाठीच्या ऑनलाईन प्रमाणित 
कार्यपध्दतीस मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः : व्हीओसी-२०१७/प्र.क्र. १५७/व्यशि-४, 
मंत्रालय विस्तार (खोली क्र.४३५), ४ था मजला 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादामा कामा रोड, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ जून, २०१८. 


वाचा: कौठल्य विकास व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्रमांक: व्हिओसी-२०१७/प्र.क्र.१५७/ 
व्यशि-४, दिनांक १०/०५/२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम, +2 स्तरावरील व्दिलक्षी तसेच उच्च माध्यमिक व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था व अधिकच्या तुकडयांना कामय विना अनुदानित तत्वावर सुरु 
करण्यांकरीता परवानगी देण्यासाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करण्यासाठी प्रमाणित कार्यपध्दती 
तयार करुन त्या कार्य पध्दतीस मान्यता देण्याबाबतचा दि. १०/५/२०१८ रोजी शासन निर्णयातील 
परिशिष्ट अमध्ये - 


मुद्या क्र. ४. अर्ज प्रक्रिया व नोंदणी शुल्क मध्ये नमूद उप मुद्या क्र. ४.२ नुसार अर्ज प्रक्रिया व 
नोंदणी शुल्क याकरिता विहित केलेले शुल्क “महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद” - 
सोसायटीच्या बॅक खात्यात जमा करणे. याऐवजी “अर्ज प्रक्रिया व नोंदणी शुल्क याकरिता विहित 
केलेले शुल्क राज्याच्या एकत्रित निधी मध्ये जमा करण्यात यावे”, असे वाचावे. 


मुद्या क्र. ११. जमा/खर्चमध्ये नमूद उप मुद्या क्र. ११.१ नुसार पूर्व व्यवसायिक अभ्यासक्रम सुरु 
करणे, +2 स्तरावरील व्दिलक्षी तसेच उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था व 
अधिकच्या तुकडयांना कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करणे या 
साठीचे आकारण्यात येणारे शुल्क प्रचलित कार्यपध्दतीप्रमाणेच जमा करण्यात येईल. याऐवजी “पूर्व 
व्यवसायिक अभ्यासक्रम सुरु करणे, +2 स्तरावरील वद्दिलक्षी तसेच उच्च माध्यमिक व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था व अधिकच्या तुकडयांना कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्वावर व्यवसाय 
अभ्यासक्रम सुरु करणे या साठीचे आकारण्यात येणारे शुल्क राज्याच्या एकत्रित निधी मध्ये जमा 
करण्यात यावे”, असे वाचावे 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः : व्हीओसी-२०१७/प्र.क्र. १५७/व्यशि-४, 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा सांकेताक क्र. २०१८०६२९११४२०१०९०३ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत - 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by Santosh Vithal Rokad 


e ig 
al h Vi h | DN: c=IN, rasht ‘Skill Development 
Development, postalCode=400032, st=Maha 
2: 


5.4.20=ca575 1 ffedbbOOSfdff34ab6acl {83 19d061483d7d35e20f744e251 
36087! 


Rokade क onesie ता 
(संतोष रोकडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ मा. राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
३) मा. मंत्री (कौ.वि.व उ.) यांचे खाजगी सचिव 
४) मा. राज्यमंत्री (कौ.वि.व उ.) यांचे खाजगी सचिव 
५) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई-१ 
६) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, (शालेय शिक्षण विभाग),(व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत.) 
७ सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत.) 
८) सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 


3 
to} 


4 
& 


4S Teer > ः-< 


संचालनालयामार्फत.) 


) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


मा. सचिव, Hed विकास व उद्योजकता विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
उप सचिव , कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


निवड नस्ती (व्यशि-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


